RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ११८ ] 


शुक्रवार, सप्टेंबर १६, २०१६ / भाद्र २५ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत 

४ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २३७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


- 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ सप्टेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२. 

क्रमांक मूवक . १५१६/ प्र.क्र . १२३/ कराधान - १. - महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा . ९ ) च्या कलम ९ च्या 
उप- कलम (१) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त अधिनियमास जोडलेल्या अनुसूची ग , घ आणि ङ 
मध्ये, दिनांक १७ सप्टेंबर २०१६, पासून खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे , म्हणजेच : 

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२, 
एक . अनुसूची ग मध्ये, 

( १) शिर्षकामध्ये “ ५.५ % " या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ ६ % ” हे अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे ; 
( २) स्तंभ ( ३ ) मध्ये , 

( एक ) अनुक्रमांक १, २, ३, आणि ३ क या नोंदींसमोर जेथे जेथे “ ५.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह असेल, तेथे तेथे 
६ % ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे ; 

( दोन ) अनुक्रमांक ४ ची उप -नोंद ( ख ) या नोंदीसमोर “ ५.५ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ ६ % ” हा अंक 
आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे ; 

( तीन ) अनुक्रमांक ५ , ६, ७, ९, १० , ११, १२ ,१३ ,१४ , १५ , १६, १७, १७ क, १८ , १९ , २१, २३ आणि २४ या 
नोंदींसमोर जेथे जेथे “ ५.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह असेल, तेथे तेथे “ ६ % ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे ; 

( चार ) अनुक्रमांक २५ ची उप- नोंद ( ख) या नोंदीसमोर “ ५.५ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ ६ % ” हा अंक 
आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे ; 

(पाच ) अनुक्रमांक २६ , २८ , २९ , २९क, ३० , ३१, ३१ क , ३२, ३३ , ३४ , ३५, ३६ , ३७, ३८ , ३९ , ४१ , ४३, 
४४, ४६, ४७, ५० , ५३, ५३ क , ५४, ५५ ख , ५६, ५ ९, ६१, ६२, ६४ , ६५ , ६६ , ६७, ६९ , ७० , ७१ , ७२, ७३, ७४ , 


“ 


( १ ) 


भाग चार - ब - २३७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार- ब , सप्टेंबर १६, २०१६ / भाद्र २५, शके १ ९ ३८ 


. 


. 


७५, ७५ क , ७६ , ७७, ७ ९ , ७ ९क , ८०, ८१ , ८२, ८२ क , ८२ ख , ८३, ८३ क , ८४ , ८५, ८५ क , ८७, ८८ , ८ ९ , ९ ० , ९ १ , ९ २ , 
९ ३ , ९ ४ ,९ ६, ९ ७ , ९ ८ , ९९ आणि १०० या नोंदींसमोर जेथे जेथे “ ५.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह असेल , तेथे तेथे “ ६ % " 
हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे 

( सहा) अनुक्रमांक १०१ ची उप -नोंद ( ख ) या नोंदीसमोर “ ५.५ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ ६ % ” हा 
अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे ; 

( सात ) अनुक्रमांक १०३, १०४ , १०५ , १०७, १०८ , १०८ क, ११०, १११, ११२, ११३, ११४ , ११५ आणि ११६ या 
नोंदींसमोर जेथे जेथे “५.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह असेल , तेथे तेथे “ ६ % ” हा अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत 


. 


आहे ; 


. 


दोन . अनुसूची घ मधील , नोंद १० मध्ये , 

( १) उप-नोंद ( क ) मधील, खंड ( एक ) आणि ( दोन ) च्या समोर, स्तंभ (३ ) मध्ये “ २६ % + प्रति लीटर चार रुपये पन्नास पैसे " 
या अंक , चिन्हे आणि शब्दांऐवजी “ २६ % + प्रति लीटर सहा रुपये ” हे अंक, चिन्हे आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत 

( २) उप - नोंद ( ख ) मधील, स्तंभ ( ३ ) मध्ये “ २५ % + प्रति लीटर चार रुपये पन्नास पैसे ” या अंक , चिन्हे आणि शब्दांऐवजी 
“ २५ % + प्रति लीटर सहा रुपये ” हे अंक , चिन्हे आणि शब्द दाखल करण्यात येत आहेत 


. 


तीन . 

अनुसूची मधील, 
( १) शिर्षकामध्ये “ १२.५ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ १३.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात येत आहे 

( २) नोंद १ च्या स्तंभ ( ३) मध्ये, “ १२.५ % ” या अंक आणि चिन्हाऐवजी “ १३.५ % ” हे अंक आणि चिन्ह दाखल करण्यात 
येत आहे . 


~ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार- ब , सप्टेंबर १६, २०१६ / भाद्र २५ , शके १९ ३८ 


20 


३ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 16th September 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED Tax Act , 2002 . 


No. VAT . 1516 /CR 123 / Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 9 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah . IX of 2005 ), the Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the 17th September 2016 amends Schedule ‘C , D and E 
appended to the said Act, as follows, namely : 


In the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 , 


I. In Schedule C , 

( 1) in the heading, for the figures and sign “ 5.5 % ” , the figure and sign “ 6 % ” , shall be 
substituted ; 


( 2 ) in column ( 3 ), — 


(i) against entries at serial numbers 1, 2 , 3 and 3A for the figures and sign “ 5.5 % ” , 
wherever it occurs , the figure and sign “ 6 % ” , shall be substituted ; 

( ii ) against sub -entry (b ) of entry at serial number 4 , for the figures and sign “ 5.5 % ” 
the figure and sign “ 6 % ” , shall be substituted ; 

( iii) against entries at serialnumbers 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11, 12 , 13, 14 , 15 , 16 , 17, 17A , 18 , 19 , 
21, 23 and 24 for the figures and sign “ 5.5 % ” , wherever it occurs, the figure and sign “ 6 % ” , 
shall be substituted ; 

(iv ) against sub -entry (b ) of entry at serial number 25 , for the figures and sign “ 5.5 % ” , 
the figure and sign “ 6 % ” , shall be substituted ; 

(v ) against entries at serial numbers 26 , 28 , 29 , 29A , 30 , 31, 31A , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 
38 , 39 , 41 , 43 , 44 , 46 , 47 , 50 , 53, 53A , 54 , 553 , 56 , 59 , 61,62 ,64, 65 , 66 ,67, 69, 70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 
75 , 75A , 76 , 77 , 79 , 79A , 80 , 81 , 82 , 82A , 82B , 83 , 83A , 84 , 85 , 85A , 87 , 88 , 89 , 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 
96 , 97 , 98 , 99 and 100 , for the figures and sign “ 5.5 % ” , wherever it occurs , the figure and 
sign “ 6 % ” , shall be substituted ; 

(vi) against sub - entry (b ) of entry at serialnumber 101, for the figures and sign “ 5.5 % ” , 
the figure and sign “ 6 % ” , shall be substituted ; 


( vii) against entries at serial numbers 103 , 104 , 105 , 107, 108 , 108A , 110 , 111 , 112 , 113 , 
114 , 115 and 116 , for the figures and sign “ 5.5 % ” , wherever it occurs, the figure and sign 
“ 6 % ” , shall be substituted . 


II . 


In Schedule D , in entry 10 , 


(a ) in sub - entry ( a ), against clauses (i) and ( ii), in column ( 3 ), for the figures , signs and 
words “ 26 % + Four rupees fifty paise per litre” , the figures, signs and words “ 26 % + Six 
rupees per litre ” , shall be substituted ; 

(b ) in sub - entry (b ), in column (3 ), for the figures, signs and words, “ 25 % + Four rupees 
fifty paise per litre ” the figures , signs and words “ 25 % + Six rupees per litre ” , shall be 
substituted . 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार- ब, सप्टेंबर १६, २०१६ / भाद्र २५, शके १९ ३८ 


III. In Schedule E , 


66 


( a ) in the heading , for the figures and sign , 
be substituted ; 


12.5 % ” , the figures and sign “ 13.5 % ” , shall 


(6 ) in entry 1, in column (3 ), for the figures and sign “ 12.5 % ” , the figures and sign “ 13.5 % ” , 
shall be substituted . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 


Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


